महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि १२१८/(प्र.क्र.५७/२०१८)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मे, २०१८ 


आदेशा 
श्रीमती रोहीणी जाधव, अवर सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांची राज्य माहिती आयोग, नागपूर 
खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटी व शातींच्या 
अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ) श्रीमती रोहीणी जाधव, अवर सचिव ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला तो आपल्या शासकीय 
पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोकत्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


S) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला BEAT आहे अश्ञी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग यांनी 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपआपसात ठरवाव्यात. 

३. श्रीमती रोहीणी जाधव, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१६४८२५४१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
G DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
वे] a Nn a Nn Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled4la 
रि da8a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fef5dc2ad659e36 
Bhimrao GuraY oa च 
Date: 2018.05.25 16:46:21 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती रोहीणी जाधव, अवर सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई (विभागामार्फत) 
प्र्त 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि १२१८/(प्र.क्र.५७/२०१८)/का.१४ 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 

४. अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

५. सचिव, मुख्य राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 

६. सह सचिव / उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


